सन २०१८-१९ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी 
तरतूद (भारित)(कार्यक्रमांतर्गत) 
मागणी क्रमांक व्ही-४ 
“६००३ राज्य शासनाचे देशांतर्गत त्रण ” 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि-२०१८/(प्र.क्र.१३४/२०१८)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च २०१९ 


शासन निर्णय :- 
सन २०१८-१९ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-४ 

“६००३-राज्य शासनाचे देशांतर्गत FN” (भारित) अनिवार्य या ळेखाशीर्षाखाली एकूण अनुदानापैकी 
रु.१७,४२,१०,०००/-(अक्षरी रुपये सतरा कोटी बेचाळीस लाख दहा हजार फक्त) एवढी रक्‍कम सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी , परिच्छेद-१ मध्ये प्रत्यार्पित केलेली 
रक्‍कम विशेष शीर्ष “ राखीव भारित ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१९१६५८१३८५०२ असा आहे. हा Sez 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SEEMA BABAN ५०५८५५00०- 


aN eee 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. उप सचिव(९स) सहकार,पणन व gate विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

९. कार्यासन अधिकारी (९स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. वित्त विभाग (व्यय २/अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


विवरणपत्र -९ 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्याप-२०१८/(प्र.क्र.१३४/२०१८)/९७स दि.१५.३.२०१९ चे सहपत्र 
सन २०१८-१९ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापिंत (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक- व्ही-४,६००३, राज्य शासनाचे देशांतर्गत त्ररण(बचत ) (-) रक्‍कम असणा-या (अनिवार्य) योजना (भारित) 


